एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे 
तिसरा,पाचवा व सहाव्या मजल्यावर महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व 
सहकारी न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई या 
कार्यालयासाठी फर्निचर व्यवस्था व नुतनीकरण 
करणे तसेच विद्युत कामकाजासाठी प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०५/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २० ऑक्टोबर, २०१८. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व सहकार न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई या 
कार्यालयांकरीता एपीजे हाऊस, दिनशा FST रोड, चर्चगेट येथे तिसरा मजला, पाचवा व सहाव्या मजला 
मिळून १४६६०.१५ वर्ग फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आळेली आहे. या कार्यालयासाठी फर्निचर 
व्यवस्था व नुतनीकरण करणे तसेच विद्युत कामकाजासाठी प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याबाबत 
कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अंदाजपत्रक सादर केले 
आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व सहकार न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई या 
कार्यालयांकरीता एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथे तिसरा मजला, पाचवा व सहाव्या मजला 
मिळून १४६६०.१५ वर्ग फूट इतकी जागा भाडेतत्वावर घेण्यात आलेली आहे. या कार्यालयासाठी फर्निचर 
व्यवस्था व नुतनीकरण करणे तसेच विद्युत कामकाजासाठी प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याबाबत 
कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रु. २३,९९,९५९- (रुपये 
तेवीस लक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे एकोणसाठ फक्त) चे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याची विनंती निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकार अपील न्यायालय, मुंबई 
यांनी केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई व सहकार न्यायालये क्रमांक १ ते ४, मुंबई या 
कार्यालयांकरीता एपीजे हाऊस, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट येथील फर्निचर व्यवस्था व नुतनीकरण करणे तसेच 
विद्युत कामकाजासाठी रु. २३,९९,९५९/- (रुपये तेवीस लक्ष नव्याण्णव हजार नऊशे एकोणसाठ फक्त ) इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१०५/२२-स 


उपरोक्त प्रस्तावासोबत जोडलेले अंदाजपत्रक व आराखडे कार्यकारी अभियंता, दक्षिण मुंबई 
विद्युत विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी साक्षांकित केळे आहेत. सदर खर्च 
पुढील ळेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 


मागणी क्र. व्ही-२, 

मुख्य/गौण/उपशिर्ष २४२५, सहकार,००१-संचालन व प्रशासन 
(०१) (०९) महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय (२४२५ ०१०२) 
(योजनेतर) (दत्तमत) 
१३ कार्यालयीन खर्च 


सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४३५/इमा-२, 
दि. २६.०९.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५२०/२०१८/व्यय-२, दि. १२.१०.२०१८ 
अन्वये प्राप्त झाळेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या बेवसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८१०२०१३०५५१४८०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. oe Digi 
Deepak Shivajirao ५-८ 
Market 
शे 2.5.4.20=4d1 1b2ee4dfa01facc6e58028a3bde93d4ac81d87ed6247 
D e ५ a | ca0fb3a827602426f, cn=Deepak Shivajirao Desai 
Date: 2018.10.20 13:11:40 +05'30' 


(fe. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


signed by Deepak Shivajirao Desai 
ment Of Maharashtra 


, ou=Cooperation 
ostalCode=400032, 


प्रति, 

मा. मंत्री (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

५. निबंधक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय, मुंबई, 

६. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई, 

७. महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८. मुख्य अभियंता, (सा.बा.), प्रादेशिक विभाग, मुंबई, 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, इलाखा शहर, मुंबई, 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर, मुंबई, 

११. कार्यकारी अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

१२. उपसचिव, कार्यासन (५-स) व (१२-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई, 

१४. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१५. निवड नस्ती (२२-स). 


Cc A A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


